वितरण आदेडा क्र.४ “सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकोत्तर 
शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- (१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ 
(२) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 
३.०५.२०२३, दिनांक १९.०६.२०२३ व दिनांक १८.०७.२०२३ 
(३) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
इ.मा.ब.क.सं/ २०२२-२३/पुणे/१६२८, दिनांक १३.०७.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांच्या 
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार मंजूर 
करण्यात आलेल्या निधीपैकी वित्त विभागाकडून ४२% निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला 
आहे. वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या रु.४८८.८६९० कोटी निधीपैकी संदर्भ क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयान्वये रु.४६८.०६९ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच अन्य प्रकरणी 
(अन्वेषण, परराज्य इ.) रु.१३.२६४६ कोटी असा एकूण रु.४८१.३३३६ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीतून संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
यांनी महाडीबीटी पोर्टलवरील नोंदणीकृत अर्जांची शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ 
येथील पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग 
व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेबाबत ३४- 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या उद्दिष्टांतर्गत प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती / फ्रीश्ीप अदा करण्यासाठी 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार मंजूर झालेल्या निधीपैकी ४२% निधी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. AAI wets विवरणपत्रात नमूद लेखाशिर्षाकरिता एकूण 
रु.११०,४२,८०,०००/- (रुपये एकशे दहा कोटी बेचाळीस लाख ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 


(रु.कोटीत) 


क्र. 


योजनेचे नाव 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकलू 
पीय 
तरतूद 


वित्त विभागाने 
बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेला 
निधी 


यापूर्वी 
वितरीत 
केलेला निधी 


वितरीत 
करावयाचा 
निधी 


२ 


३ 


:। 


द 


राज्य शासनाच्या 
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्त्या 
(विजाभज) 


२२२५८८८४७४ 


१५९.८००० 


१९७.४००० 


१५९.१७७४ 


34.000 


औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांतील 
प्रशिक्षणार्थ्यांना 
विद्यावेतन कार्यक्रम 


२२२५ई९०१ 


२.६६९० 


३.२९७० 


२.६६९० 


०.६२८० 


शिक्षण शुल्काचे व 
परिक्षा शुल्काचे प्रदान 
(विजाभज) 


२२२५९१९ 


६८.०००० 


ZY .0000 


६६.९५१८ 


१५.०००० 


व्यावसायिक 
पाठयक्रमाशी संलग्न 
असलेल्या वसतिगृहा 
Helles विजाभज 
विद्यार्थ्यांना निर्वाह aay 


२२२५८९३७ 


4.gooo 


2.9000 


4.9000 


०,४००० 


विशेष मागास 
प्रवर्गातील 
विद्यार्थ्यांना 
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती 


२२२५९४६ 


२३४.०००० 


४२.०००० 


२३२.३६१६ 


८..००० 


इयत्ता ११व१२वी 
च्या विजाभज व 
विमाप्र विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज गुणवत्तापूर्ण 
शिष्यवृत्ती 


२२२५ई९५५ 


१.७००० 


२.१००० 


१.७००० 


०,४००० 


इमाव विद्यार्थ्यासाठी 
शिक्षण शुल्काचे व 
परिक्षा शुल्काचे प्रदाने 


२२२५९७३ 


६८.०००० 


(.४.०००० 


६६.८७७४५ 


१५.०००० 


इमाव विद्यार्थ्यासाठी 
शिक्षण शुल्काचे व 
परिक्षा शुल्काचे प्रदाने 


२२२५-००२ 


१५३.०००० 


१८९.०००० 


१४९.८९९२ 


३६.००० 


एकूण 


१४३७.८५०० 


६०३.८९७० 


४८१.३३३६ 


११०.४२८० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५८/शिक्षण-१ 
२. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत 
विहित प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी 
संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
3. योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील ward तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शार्तीनुसार सदर निधी खर्च करतांना कोणतीही 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करावा. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०७२६१६५२४०३७३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
S | D D H A RTH 2 }b49c6f5<90302705347 6b3a6efS0b46ff44a7e8b 
8 1056194, postalCode=400032, 
st= y 
A M R UTRAO ZA LTE serialNumber=8EA004AE58 1 D6FF06989D826800FF7528B6F 
064185 C011 AE21079E9EOC9, cn=SIDDHARTH 
AMRUTRAO ZALTE 
Date: 2023.07.26 16:53:54 +05'30" 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

४. after व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण /सर्व प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
९. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण/सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


